गोंदिया व हिंगोली जिल्ह्यातील वेतन पथक 
(प्राथमिक) वेतन व भविष्य निर्वाह निधी 
पथक (माध्यमिक) व लेखाधिकारी लेखा 
परिक्षक कार्यालयासाठी विभागाच्या 
आस्थापनेवरील समकक्ष वेतनश्रेणीतील 
पदे उपलब्ध करून देण्याबाबत-शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आढावा - २०२३/प्र.क्र.१५/प्रशा-५ 
चौथा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
दिनांक :- ११ मे, २०२३ 
वाचा:- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. आढावा - २०२३/प्र.क्र.१५/प्रशा-५ 
दिनांक १४ मार्च, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त, हिंगोली जिल्हातील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(माध्यमीक) हिंगोली येथील कार्यालयासाठी गट क संवर्गातील जे पद इतर कार्यालयातून वर्ग करण्यात आले 
आहे. सदर झासन शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या प्रपत्र ब मधील अ.क्र.४ मध्ये सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. सदर शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१११७३९१५००२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR 
SANTOSH CL ae 
MAMADAPURE, C = IN, S = Mah tra, O = 
B AS AV E 5 H WA R GOVERNMENT OF MALARASETEE OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
M A M A D A P U R E Date: 2023.05.11 1 Sane oe 
(संतोष ममदापुरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा - २०२३/प्र.क्र.१५/प्रशा-५ 


५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

६. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. महालेखापाल २- महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१०. सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 

१३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

१४. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक / योजना), गोंदिया / हिंगोली 

१५. सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख 

१६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७.निवडनस्ती/प्रशञा-५. 


प्रपत्र (ब) हिंगोली जिल्हा 


क्र ज्या कार्यालयातून पद कमी करायचे आहे, अशा पदांचा तप्ील ज्या कार्यालयातमध्ये पद वर्ग करण्यात येत आहे, अशा पदांचा तपशील 
१ | कार्यालय | पदनाम | गट | वेतन मंजूर पद | या.शा.नि. | वर्ग कार्यालय पदनाम गट | वेतन श्रेणी | वर्ग करण्यात येत 
श्रेणी संख्या । न्वयेवर्ग | केल्यानंतर असलेली पद संख्या 
करावया | शिल्लक 
ची पदे  । राहणारी पदे 
q |२ 3 ४ ।|५ g 9 ८ ९ १० ११ | १२ १३ 
४ jamie ।शिल्प |क ।एस८: ।|२ २ _ वेतन व भविष्य । वरिष्ठ ब॒। एस १५: २ अस्थायी 
अध्यापक । शिक्षक २५५००- | अस्थायी | अस्थायी निर्वाह निधी लिपीक ४१८००- 
विद्यालय ८११०० पथक १३२३०० 
जालना (माध्योहिंगोली 


या ऐवजी तो पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


क्र ज्या कार्यालयातून पद कमी करायचे आहे, अशा पदांचा तप्ील ज्या कार्यालयातमध्ये पद वर्ग करण्यात येत आहे, अशा पदांचा तपशील 
१ | कार्यालय | पदनाम | गट | वेतन मंजूर पद | या.शा.नि. | वर्ग कार्यालय पदनाम गट | वेतन श्रेणी | वर्ग करण्यात येत 
श्रेणी संख्या । न्वयेवर्ग । केल्यानंतर असलेली पद संख्या 
करावया | शिल्लक 
ची पदे = | राहणारी पदे 
१ |२ ३ 8 14 द 9 ८ ९ १० ११ | १२ १३ 
४ jar ।शिल्प |क ।एस८: ।|२ २ _ वेतन व भविष्य । वरिष्ठ क | एस८: २ अस्थायी 
अध्यापक । शिक्षक २५५००- | अस्थायी । अस्थायी निर्वाह निधी लिपीक २५५००- 
विद्यालय ८११०० पथक ८११०० 
जालना (माध्योहिंगोली 
SANTOSH nl 
BASAVESHWAR क EE 
MAMADAPURE Da ateoas 1 व्यय 0600 
(संतोष ममदापुरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


